डॉ. उदय पवार, वैद्यकीय अधिकारी, प्रा. आ. कें. 
राजगुरुनगर खेड जि. पुणे यांची राजभवन मलबार 
हिल मुंबई येथे नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती - २०१९/प्र.क्र.३६०/सेवा-३ 
नविन मंत्रालय,१० वा मजला 
गो.ते.रुग्णालय संकुल मुंबई-४००००१ 
दिनांक: १४ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा - 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव यांचे पत्र क्र.९०.००॥/७॥५७०॥॥/०१/२०१९/७५३ दि.१४.०६.२०१९ 
२) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र. संआसे/मवैआसे/२अ/टे-३/ physician नियुक्‍तीबाबत/ 
जा.क्र.१४८०/१९, दि.०४.०७.२०१९ 
शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ (वेतनस्तर 8-२० : ५६१००- १७७५००) या संवर्गातील वैद्यकीय अधिकारी 
डॉ. उदय एस. पवार, प्राथमिक आरोग्य केंद्र राजगुरुनगर खेड जि. पुणे यांची राजभवन, मलबार हिल, मुंबई येथे “मभिषक” या 
पदावर २ वर्षासाठी नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


2. डॉ. पवार यांना या आदेशान्वये तात्काळ कार्यमुक्त करण्यात येत असुन त्यांनी राजभवन, मलबार हिल, Fag येथील 
पदस्थापनेच्या पदावर त्वरीत रुजु व्हावे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संकेताक २०१९०८१३१०४६५६४८१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत 
आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Varsha Munjaji 
Bharose 


(व.मुं.भरोसे) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई [प्रति घेणा-यांचे नाव लिहा] 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा, मुंबई 
३. संचालक, आरोग्य सेवा,मुंबई 
४. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ पुणे. 
५. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, पुणे. 
६. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता महाराष्ट्र राज्य मुंबई 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


